वेतन निधीचे वितरण विहीत कालावधीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थयो-२०२१/प्र.क्र.४८/२०२१/अलेप, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :-११ /०५/२०२१. 


परिपत्रक : 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्थ विभागीय कार्यालये व त्यांच्या अंतर्गत 
संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी वित्त 
विभागाकडून निधी दरमहा अर्थसंकल्पीय मर्यादेत वितरित केला जातो. वित्त विभागाकडून वेतनाकरीता 
प्राप्त झालेला निधी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून १) संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन २) आयुष संचालनालय ३) अन्न व औषध प्रशासन आणि ४) महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
यांना तात्काळ वितरित केला जातो. परंतु, सदर निधी संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, आयुष 
संचालनालय व अन्न व औषध प्रशासन या विभागीय कार्यालयांकडून त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांना अथवा 
वै.शि.व औ.्र.विभागाच्या अधिनस्थ स्वायत्त संस्थांना वितरित होण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास 
आले आहे. त्यामुळे सदर अधिनस्थ संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटी 
कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके अदा करण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी विभागास वारंवार प्राप्त होत आहेत. 
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे उद्‌भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करताना वैद्यकीय 
अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे त्यांचे मासिक वेतन विहीत वेळेत 
अदा करणे आवश्‍यक आहे. 
यास्तव, यासंबंधात असे निर्देश देण्यात येत आहे की, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
अधिनस्थ विभागीय कार्यालयांनी त्यांच्या अंतर्गत संस्थांना तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील स्वायत्त संस्थांना उदिष्ट ०१-वेतन, १०-कंत्राटी सेवा, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दिष्टांतर्गत वेतनासाठीचा निधी प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेच्या आतच वितरित करावा. वेतनाकरीताच्या 
निधीच्या वितरणाचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर नोडल अधिकाऱ्याची 
नियुक्‍ती करावी. सदर नोडल अधिकाऱ्यावर अधिनस्थ संस्थांना व स्वायत्त संस्थांना वेतन निधीचे विहीत 
वेळेत वितरण केले जाईल याची जबाबदारी राहील. 
दरमहा उदिष्ट ०१-वेतन, १०-कंत्राटी सेवा, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या अंतर्गत वितरित 
केलेल्या वेतनासाठीच्या निधीचा व वेतन अदा केलेल्या संवर्गाचा अहवाल खालील प्रपत्रात भरुन दरमहा ७ 
तारखेच्या आत संबंधित नोडल अधिकाऱ्याने १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, २) संचालक आयुष 
संचालनालय व ३) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


अक्र, | संस्थेचे नाव | उद्दिष्ट | उपलब्ध वैतन अदा करण्यात i झालेला | शिल्लक 
व लेखाशीर्ष झालेला निधी | आलेलासंवर्ग | प्रलंबित देयके 


उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित नोडल अधिकारी यांची राहील, याची 


,\users\Namrata.Sawant १०७०५७७(००१अलेप१२०२११प्र.क्र.४८.वेतन AMA वितरण 


वि fa वेळेत कर ऐेवारवत...,..«/. doc 


Scanned with CamScanner 


| कृपया नोंद घ्यावी. 
| सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.nahaerashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
| उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक 2०२१०५५५१११५५९०८८७५१४ असा आहे. 


| महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


o/ 
ee 1 
a Pa 
(संजय द, कमळाकर) 


“23 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


iy $ आ 4 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, वेद्यकीय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक. 
२. मा.मंत्री, अन्न व ओपध यांचे स्वीय सहायक. 
३. मा.राज्यमंत्री, वेद्यकीय शिक्षण आणि अन्न व औषधे यांचे स्वीय सहायक 
४. मा.सचिव वे.शि.व ओ.द्र.विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. 
६. सर्व सहसचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी वै.शि.व औ.द्र.विभाग. 
७. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
९. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
१०. संचालक, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परळ, मुंबई 
११. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
१२. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैदयकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 


Scanned with CamScanner 


